राज्यातील सीसीटीएनएस प्रकल्पाच्या 
देखभाल, दुरुस्ती व इतर आवश्‍यक 
बाबींकरीता प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


(शुद्धीपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.२०२/पोल-३, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ सप्टेंबर, २०२० 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. सीसीटीएनएस -३६१५/प्र.क्र.२०२/पोल-३, दि.२२.०९.२०२० 


शासन शुद्धीपत्रक- 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील खालील परिच्छेद क्र.२ - 


“उपरोक्‍त सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या प्रलंबित देयकांसाठी तसेच सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षात सीसीटीएनएस प्रकल्पाच्या देखभाल, दुरुस्ती व इतर आवश्‍यक बाबींसाठी येणारा खर्च मागणी क्र.बी-१, 
२०५५-पोलीस, (००) १०९ जिल्हा पोलीस, (००) १४ गुन्हा व गुन्हेगारी माग काढण्यासाठी नेटवर्क यंत्रणा (राज्य 
योजना), दत्तमत, (२०५५ए०९७, ५२-यंत्रसामग्नी व साधनसामग्री या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व 
तो सन २०२०-२०२१ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.” 

ऐवजी 
“उपरोक्त सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या प्रलंबित देयकांसाठी तसेच सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षात सीसीटीएनएस प्रकल्पाच्या देखभाल, दुरुस्ती व इतर आवऱ्यक बाबींसाठी येणारा खर्च “मागणी क्र.बी-१, 
२०५५-पोलीस, (००) १०९ जिल्हा पोलीस, (००) १४ गुन्हा व गुन्हेगारी माग काढण्यासाठी नेटवर्क यंत्रणा (राज्य 
योजना), दत्तमत, (२०५५ए०९७, ५०-इतर खर्च” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२०- 
२०२१ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.” असे वाचावे. 
ष्‌. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२००९२५१५३२३८४२२९ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


tment, postalCode=400032, st=Maharash 
2,5.4.20=a49495d0d4b3 1e36ff1d612a85453ca% 


Saste poo or a 
(दिनेश अ. सस्ते) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


शै ६४ Digitally signed by Dinesh Appaji Saste 
| n es h p pa) | DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Home 
De 


tra, 
84b74e 


ppaji Saste 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.२०२/पोल-३, 


. मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. राज्यमंत्री, गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव 

६. मा. मुख्य सचिव यांचे सहसचिव 

७. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

८. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

९. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१०. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, वरळी, मुंबई. 
११. अपर पोलीस महासंचालक (नि व स), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१२. अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अभिलेख कक्ष, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे. 

१३. सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, मुंबई. 
१४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१७. प्रकल्प संचालक, मे. विप्रो प्रा.लि., मुंबई. 

१८. वित्त विभाग, व्यय-७/ वित्तीय सुधारणा. 

१९. कक्ष अधिकारी, अर्थ-१, गृह विभाग. 

२०. निवडनस्ती, पोल-३. 


AN 


-O 
— 
es 


पृष्ठ २ पैकी २ 


